इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या क्षेत्रीय 
कार्यालयांसाठी मंजूर सुधारित आकृतिबंधातील 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील भूतपूर्व 
दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) नामनिर्देशनाच्या 
कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड 
संवर्गातील सरळसेवेने पदे भरण्याकरीता राज्यस्तरीय 
निवडसमिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२०२२/प्र.क्र.२६/आस्थापना-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२ 
दिनांक: ३० ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा:- १) शासन अधिसूचना दि.९/३/२०१७. 

२) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक आस्थाप्र-२०१७/प्र.क्र.८/ 
आस्थापना-२, दि.१४/१/२०२१ व दि.२२/३/२०२२. 

३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.प्रानिमं-१२२२/प्र.क्र.५४/का.१३-अ, 
दि.४/५/२०२२. 

४) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.प्रानिम-१२२२/प्र.क्र.१३६/का.१३-अ, 
दि.२१/११/२०२२. 

५) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.इमाबकसं/ 
आस्था/सरळसेवा/पदभरती/२०२४-२५/२८९८, दि.२२/८/२०२४. 


प्रस्तावना:- 

शासन अधिसूचना दिनांक ९/३/२०१७ अन्वये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातून इतर 
मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्वतंत्र निर्मिती करण्यात आली आहे. नवीन निर्माण झालेल्या 
विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयासाठी वाचा येथील क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारित आकृतिबंधास 
मान्यता देण्या आली आहे. मंजूर सुधारित आकृतिबंधातील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या 
कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरीळ) नामनिर्देठानाच्या कोट्यातील गट-ब 
(अराजपत्रित), गट-क व गट-ड संवर्गातील सरळसेवेने पदे भरण्याकरीता गठीत करावयाच्या विविध 
समित्या व त्याअनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने वाचा येथील क्र.३ व ४ 
अन्वये कार्यपध्दती विहित केली आहे. त्यानुसार राज्यस्तरीय निवडसमिती गठीत करण्याचा प्रस्ताव 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांच्याकडून वाचा येथील क्र.५ नुसार प्राप्त 


झाला. त्यानुसार राज्यस्तरीय निवड समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२०२२/प्र.क्र.२६/आस्थापना-२ 


शासन निर्णय:- 

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, 
पुणे यांच्या आस्थापनेवरील क्षेत्रीय कार्यालयासाठी मंजूर सुधारित आकृतिबंधातील भूतपूर्व दुय्यम सेवा 
निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) नामनिर्देशानाच्या कोट्यातील 
गट-ब (अराजपत्रित, गट-क व गट-ड संवर्गातील सरळसेवेने पदे भरण्याकरीता खालीलप्रमाणे 
राज्यस्तरीय निवड समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | नामनिदेशित पदनाम व कार्यालयाचा पत्ता समितीमधील 
अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम 
ष्र SLM खिलारी | संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण | अध्यक्ष 
संचालनालय, पुणे. (विभाग प्रमुख) 
२. श्री.दिनेठा रो. | उप सचिव (आस्थापना-२), इतर मागास बहुजन | सदस्य 
चव्हाण कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
ey श्री.संतोष हराळे  । सह संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण | सदस्य 


संचालनालय, पुणे. (अ.जा./अ.ज./इमाव यामधून 
गट-अ वर्गाचा प्रतिनिधी) 


४. श्री.जलील शोख प्रादेशिक उपसंचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण | सदस्य 
(प्रादेशिकक विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 
(अल्पसंख्यांकामधून गट-अ वर्गाचा प्रतिनिधी) 


षु. श्रीमती एच.एस.गाढे | सहाय्यक संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण | सदस्य 
संचालनालय, पुणे. (महिला प्रतिनिधी) 
६. श्री.वासुदेव पाटील | उप संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण | सदस्य सचिव 


संचालनालय, पुणे. (विभाग प्रमुखाच्या 
अधिपत्याखालील गट-अ मधील अधिकारी) 


२. सदर समितीने भरती प्रक्रिया राबविण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने वाचा येथे नमूद 
दि.४/५/२०२२ व दि.२१/११/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करावे. 
३. निवड समितीने सरळसेवेने भरती प्रक्रिया राबवितांना त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभाग तसेच 
वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार कार्यवाही करणे आवश्‍यक राहील. पदभरती करतांना 
विहित कार्यपध्दती, सेवाप्रवेश नियम, सर्व प्रकारचे आरक्षण, बिंदुनामावळी इ. संदर्भातील नियम, 
कार्यपध्दती व आदेश विचारात घेऊनच पदभरतीबाबत कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. वाचा येथील 
शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी शासनाची पूर्वमान्यता घेणे समितीस 
बंधनकारक राहील. 

४. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२०२२/प्र.क्र.२६/आस्थापना-२ 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०८३०१६३२३०१६३४ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DINESH ROHIDAS CHAVAN 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
8805e86e41846cf28cf151b9ce48bb88ebF4f2eBa7F 
10e8dcad98ec, postalCode=400032 


‘Mahai 
INumber=8C2377ED235498603821D49922A210871FF6FB9B3697 
22AC707AEE7DCD87F2BD, DINESH ROHIDAS CHAVAN 


Date: 2024.08.30 16:33:20 +05'30' 


(दिनेश रो. चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव/उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. महालेखापाल-१२/ (लेखा परिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबईनागपूर/. 

४. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे. 

६. प्रादेशिक उपसंचालक(सर्व) विभाग (प्रादेशिक) इतर मागास बहुजन कल्याण , 

७. सामान्य प्रशासन विभाग, (का.१३-अ), मंत्रालय, मुंबई. 

८. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. वरिष्ठ Ray सहाय्यक, Tafa, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.सर्व सह / उप सचिव / अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

११.समिती सदस्य इतर ,संचाळक)मागास बहुजन कल्याण संचालनाल(पुणे यांचेमार्फत , 

१२.निवडनस्ती (आस्था-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


